टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे या अभिमत 
विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनसंरचना लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक टिमवि-२००९/(२३२/०९)/विशि-४, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१०. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, 
दिनांक १ जानेवारी, २०१९. 
३. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९. 
४. शासन वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ दिनांक,२० फेब्रवारी,२०१९ 
५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ 
दिनांक ३० मे,२०१९. 
६. संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-युएनआय/७ वा वेतन 
आयोग/अधी.३/विशि-१/१०१८२, दिनांक ३१ जुले, २०१९ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने 
वित्त विभागाने दिनांक १७ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्य वेतन सुधारणा 
समिती, २०१७ स्थापन केली होती. सदर समितीने अहवालाचा खंड १ वित्त विभागास सादर 
केला होता. वित्त विभागाने दिनांक १ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, वेतन 
सुधारणा समितीचा अहवाल खंड १ मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व अनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत 
करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित केळे आहे. 
२. वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालाच्या खंड १ च्या अहवालातील परिच्छेद क्रमांक ४.१३ 
बाबतची शिफारशींची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे आहे - 
“या प्रकरणातील शिफारशी पात्र राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक कर्मचारी, अनुदानित शाळेतील कर्मचारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


कृषी व अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्या संळग्न अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयातील 
कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱयांना लागू होतील. या शिफारशी इतर 
कार्यालयांतील/ संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा दिनांक राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावा अशी शिफारस करीत आहे.” सदरहू शिफारस झासनाने स्वीकृत 
केलेली आहे. 
३. वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन 
अधिसूचनेने ७ व्या वेतन आयोगाची वेतन संरचना लागू केली आहे. तसेच वित्त विभागाने संदर्भ 
क्रमांक ४ येथील दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये कर्मचाऱ्यांनी सुधारीत 
वेतन संरचना कोणत्या दिनांकापासून स्वीकारायच्या आहेत याबाबतच्या तसेच सुधारीत वेतन 
संरचनेमध्ये वेतन निश्चित करणेबाबत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. तद्नंतर वित्त विभागाने 
संदर्भ क्रमांक ५ दिनांक ३० मे, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना 
अथवा परिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी 
प्रदानासंबंधी स्पष्टीकरण निर्गमित केलेले आहे. 
४. वित्त विभागाने ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या आदेश/सूचना 
विचारात घेऊन उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
पुणे या शासकीय अनुदानित अभिमत विद्यापीठामधीळ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकिय अनुदानित टिळक महाराष्ट्र अभिमत, 
पुणे या अभिमत विद्यापीठातीळ पदांच्या आढाव्यानुसार शासनाने मान्य केलेल्या शिक्षकेतर 
संवर्गांना सदर शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना 


लागू करण्यात येत आहेत. 

२. सदर शासन निर्णय खालील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. 

अ) पूर्णकालिक कामावर नसलेले कर्मचारी, 

ब) एकत्रित वेतनावरील कर्मचारी, 

क) कंत्राटी कर्मचारी, 

ड) आकस्मिक खर्चातून ज्यांना वेतन दिले जाते असे कर्मचारी, 
(ई) रोजंदारीवरील कर्मचारी, 

(फ) जे कर्मचारी ३१.१२.२०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यांना 
सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा त्या तारखेस नियुक्‍त करण्यात आळे आणि ज्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरचा 
पुनर्नियुक्तीचा कालावधी त्या तारखेनंतर वाढवून दिला आहे, असे कर्मचारी. 

३. या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र-२ मधील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद सुधारित 
वेतनसंरचना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून अंमलात येतील. 


( 
( 
( 
( 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


४. सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतननिश्चिती करण्यापूर्वी जोडपत्र-तीन नुसार विकल्पाचा 
नमुन संबंधित कर्मचाऱ्याकडून भरून घेण्यात यावा. तसेच त्यासोबतच जोडपत्र-चार नुसार 
वचनपत्र घेण्यात यावे. 
५. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनसंचना लागू केल्यामुळे अनुज्ञेय ठरणारी 
थकबाकी अदा करण्यासाठी वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेली कार्यपध्दती 
या अभिमत विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वापरण्यात यावी. 
६. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेनुसार कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित अभिमत विद्यापीठाची असेल. अभिमत विद्यापीठाने 
वेतननिश्चिती करून तसा प्रस्ताव विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्याकडे सादर करावा. 
त्यानंतर विभागीय सहसंचालक यांनी अशा प्रस्तावांची नियमानुसार तपासून वेतननिश्चिती योग्य 
असल्याचे प्रमाणित करावे व त्यांनतर वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
७. या सुधारित वेतनसंरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व 
भत्ते या संबंधीचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. संचालक, उच्च 
शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर बाबीवरील खर्चासाठी अतिरिक्‍त निधी 
उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करावी. 
८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३/२०२०/सेवा-९, 
दि.२२.०१.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००२०११२४४३१७६०८ असा 
आहे. सदरहू शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Vijay Eknath 2. य a 


5.4.20=ad74dd20b49c8ab0bc83f54F3d9c9 157 1a6cd47aeb9a9{05783d4 
Acafe7a7d8 


Sable ० कि 
(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक 

सर्व सह संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


०८ Av AD OO 


पृष्ठ १२ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा पीरक्षा अधिकारी, 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.वित्त विभाग,(सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१२.मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

१३.मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१४.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई-३२ 

१५.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.अवर सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 

१७. निवड नस्ती (विशि-१) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
दि.१ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-एक 

अ.क्र. । वेतन बँड वेतन बँड ग्रेड वेतन 
Pa | २ 3 Bo 
rl -१ एस ४४४०-७४४० १३०० 
२ पीबी-१ ५२००-२०२०० १९०० 
3 पीबी-१ ५२००-२०२०० २००० 
| पीबी-१ ५२००-२०२०० २४०० 
& पीबी-२ ९३००-३४८०० ४२०० 
& पीबी-२ ९३००-३४८०० ४3३०० 
७ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० 

पीबी-३ १५६००-३९१०० ६६०० 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
दि.१ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-दोन 
अ.क्र/ | पदनाम/0659 | ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी | सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील 
Sr.No. nation /Existing Pay Structure वेतन स्तर Pay Level in 
वेतन बंड Pay ग्रेड वेतन Revised Pay Matrix 
Band Grade Pay 
(9) (२) (३) (४) (५) 
| कुलसचिव १५६००-३९१०० | ६६०० एस-२३:६७७००-२०८७०० 
२ सहायक ९३००-३४८०० ४४०० एस-१६५:४१८००-१३२३०० 
कुलसचिव 
3 मुख्यलेखापाल ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५:४१८००-१३२३०० 
छं ग्रंथपाल ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४:३८६००-१२२८०० 
षु लघुलेखक ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
& अधिक्षक ९३००-३४८०० ४२०० एस-१३:३५४००-११२४०० 
9 वरिष्ठ लिपिक | 4200-20200 २४०० एस-८:२५५००-८११०० 
८ ग्रंथालय ५२००-२०२०० २००० एस-७:२१७००-६९१०० 
सहायक 
९ कनिष्ठ लिपिक | ५२००-२०२०० १९०० एस-६:१९९००-६३२०० 
= | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस-१:१५०००-४७६०० 
| १ रक्षक ४४४०-७४४० १३०० एस-१:१५०००-४७६०० 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
दि.१ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र- तीन 
विकल्पाचा नमुना 
१. (आ कर्मचाऱ्याचे नांव * श्री./श्रीम./कुमारी................. 
बी; आरणकलल Bf eee व र *कायम/स्थानापन्न 
(क) विद्यमान वेतन संरचना: वेतनबँड पीबी** ..... रूपये**.... ग्रेड वेतन रुपये ..... 
(ड) सुधारित वेतन संरचना: वेतन स्तर एस***............. रूपये. 


(S) कार्यालयाचे नांव ......................................... 
र. “मील्यी/श्रीमंती कमारी ५. ७ न्यावा तयाता 
(१ १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो/करते. 
(२) मी धारण करीत असलेल्या पदाची विद्यमान वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे चाळू ठेवण्याची निवड 
करतो/करते. 


“माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत............. 

* माझे वेतन रूपये*.....पर्यंत वाढवणाऱ्या नंतरच्या वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत. 

“a पद Rea करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत. 
३. हाविकल्प अंतिम असून, त्यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


ठिकाण: सही 
दिनांक : नांव :.....-:.:: 


(केवळ कार्यालयाने भरावयाचे) 


प्रमाणित करण्यात येते की, * कायम/स्थानापन्न पद धारण करीत असलेल्या 
छी Sil) कंगाल व्या यांनी हा विकल्प, यथोचितरित्या 
स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मळा सादर केला आहे. 


ठिकाण: सही 
दिनांक:- नाव:- 

कार्यालय प्रमुख..... 
*लागू नसेल ते खोडावे 


** वेतन बँड क्रमांक नमूद करावा 
*** वेतन स्तर क्रमांक नमूद करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 
fe. फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे जोडपत्र) 
जोडपत्र- चार 


वचनपत्र 


मी. त ता cia costae: असे वचन देतो / देते, की, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील तरतुदींशी विसंगत वेतननिश्चितीच्या परिणामी किंवा पुढे 
वेतननिश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मला अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास ते 
भविष्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेतून समायोजित करून किंवा इतर प्रकारे शासनास 
परत करीन. 


ठिकाण: सही 
दिनांक :- नांव. ५५५८७०७ ५-१. 
पदनाम:..................... 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


दि.१ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-पाच 
वेतन मेंट्रिक्स (रक्‍कम रूपये) 
वेतन बँड-१ एस: ४४४०-७४४० वेतन बँड पीबी-१ : ५२००-२०२०० 
ग्रेड वेतन १३०० १९०० २००० २४०० 
वेतन स्तर स्तर-१ स्तर-६ स्तर-७ स्तर-८ 
i १५००० १९९०० २१७०० २५५०० 
२ १५५०० २०५०० २२४०० २६३०० 
3 १६००० २११०० २३१०० २७१०० 
tof १६५०० २१७०० २३८०० २७९०० 
4 १७००० २२४०० २४५०० २८७०० 
द १७५०० २३१०० २५२०० २९६०० 
9 १८००० २३८०० २६००० ३०५०० 
८ १८५०० २४५०० २६८०० ३१४०० 
९ १९१०० २५२०० २७६०० ३२३०० 
1१0 १९७०० २६००० २८४०० 33300 
| _ कीत. |] २०३०० २६८०० २९३०० ३४३०० 
१२ २०९०० २७६०० ३०२०० ३५३०० 
93 29400 २८४०० ३११०० ३६४०० 
१8 २२१०० २९३०० ३२००० ३७५०० 
44 २२८०० ३०२०० ३३००० ३८६०० 
१६ २३५०० ३११०० ३४००० ३९८०० 
१७ २४२०० ३२००० ३५००० ४१००० 
१८ २४९०० ३३००० ३६१०० ४२२०० 
१९ २५६०० ३४००० ३७२०० ४३५०० 
२० २६४०० ३५००० ३८३०० ४४८०० 
२१ २७२०० 3६१०० 3३९४०० ४६१०० 
२२ २८००० ३७२०० ४०६०० ४७५०० 
23 २८८०० ३८३०० ४१८०० ४८९०० 
QV २९9०० ३९४०० ४३१०० ५०४०० 
२५ ३०६०० ४०६०० ४४४०० ५१९०० 
२६ ३१५०० ४१८०० ४५७०० ५३५०० 
२७ ३२४०० ४३१०० ५४७१०० ५५१०० 
२८ ३३४०० ४४४०० ४८५०० ५६८०० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


२९ ३४४०० ४५७०० ५०००० ५८५०० 
30 ३५४०० ४७१०० ५१५०० ६०३०० 
३१ ३६५०० ४८५०० ५३००० ६२१०० 
32 3900 ५०००० ५४६०० ६४००० 
33 ३८७०० ५१५०० ५६२०० ६५९०० 
38 ३९९०० ५३००० ५७९०० ६७९०० 
34 ४११०० ५४६०० ५९६०० ६९९०० 
३६ ४२३०० ५६२०० ६१४०० ७२००० 
३७ ४३६०० ५७९०० ६३२०० ७४२०० 
३८ ४४९०० ५९६०० ६५१०० ७६४०० 
२९ ४६२०० ६१४०० ६७१०० Zoo 
Yo ४७६०० ६३२०० ६९१०० C4900 
वेतन बँड पीबी-२ : ९३००-३४८०० 

ग्रेड वेतन ४२०० ४३०० ४४०० 

वेतन स्तर स्तर-१३ स्तर-१४ स्तर-१५ 

शिका ३५४०० ३८६०० ९४१८०० 

२ ३६५०० ३९८०० ४३१०० 

3 3900 ९४१००० ४४४०० 

8 ३८७०० ४२२०० ४५७०० 

पु ३९९०० ४३५०० ४७१०० 

& ४११०० ४४८०० ४८५०० 

9 ४२३०० ४६१०० ५०००० 

४३६०० ४७५०० ५१५०० 

९ ४४९०० ४८९०० ५३००० 

| go ४६२०० ५०४०० ५४६०० 

PAR __ | ४७६०० ५१९०० ५६२०० 

१२ ४९००० ५३५०० ५७९०० 

१३ ५०५०० ५५१०० ५९६०० 

१४ ५२००० ५६८०० ६१४०० 

a ५३६०० ५८५०० ६३२०० 

१६ ५५२०० ६०३०० ६५१०० 

१७ ५६९०० ६२१०० ६09१०० 

AG ५८६०० ६४००० ६९१०० 

१९ ६०४०० ६५९०० (99200 

20 ६२२०० ६७९०० ७३३०० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


२१ ६४१०० ६९९०० ७५५०० 
२२ ६६००० ७२००० ७७८०० 
23 ६८००० ७४२०० ८०१०० 
२४ (१०००० (६४०० ८२५०० 
२५ ७२१०० ७८७०० ८५००० 
२८६ (9४३०० ८११०० ८9६०० 
२७ (9६५०० ८३५०० ९०२०० 
२८ ७८८०० ८६००० ९२९०० 
२९ ८१२०० ८८६०० ९५७०० 
३० ८३६०० ९१३०० ९८६०० 
३१ ८६१०० ९४००० १०१६०० 
२२ ८८७०० ९६८०० १०४६०० 
33 २९१४०० ९९७०० १०(७७०० 
३४ ९४१०० १०२७०० ११०९०० 
34 ९६९०० १०५८०० ११४२०० 
३६ ९९८०० १०९००० ११७६०० 
२७ १०२८०० ११२३०० १२११०० 
३८ १०५९०० ११५७०० १२४७०० 
३९ १०९१०० ११९२०० १२८४०० 
४० ११२४०० १२२८०० १३२३०० 


वेतन बँड (पीबी-३) : १५६००-३९१०० 


ग्रेड पे ६६०० 
लेवल स्तर-२३ 
aa ६७७०० 
२ ६९७०० 
3 ७१८०० 
tof (9४००० 
रि ७६२०० 
& (9८५०० 
9 ८०९०० 
८३३०० 

८५८०० 

1१0 ८८४०० 
शिका आशा ९११०० 
१२ ९३८०० 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२०/प्र.क्र.०६/२०/विशि-१ 


१३ ९६६०० 
१8 ९९५०० 
१५ १०२५०० 
१६ १०५६०० 
१७ १०८८०० 
AG ११२१०० 
१९ ११५५०० 
२० ११९००० 
२१ १२२६०० 
२२ १२६२३०० 
२३ १३०१०० 
२४ १३४००० 
२५ १३८००० 
२६ १४२१०० 
29 १४६४०० 
२८ १५०८०० 
२९ १५५३०० 
30 १६०००० 
२३१ १६४८०० 
३२ १६९७०० 
३२ १७४८०० 
3४ १६८०००० 
३५ १८५४०० 
३६ १९१००० 
३७ १९६७०० 
३८ २०२६०० 
38 20Z(90O0 


पृष्ठ 92 पैकी १२ 


